मौजे पिराची कुरोली ता. पंढरपूर, जि. 
सोलापूर येथे आरोग्य उपकेंद्र स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र. २८/ आरोग्य-३अ 
नवीन मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक: २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई यांचे पत्र क. 
आसेआ/कक्ष-७अ/टे.९/पिराची कुरोली/उपकेंद्रमंजूर/सोलापूर/८१६५-६९ दि. २९.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


मौजे पिराची कुरोली ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे नवीन आरोग्य उपकेंद्र स्थापन 


करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


मौजे पिराची कुरोली ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे नवीन आरोग्य उपकेंद्र स्थापन करण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर आरोग्य उपकेंद्रासाठी विहित पद्धतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर आरोग्य 


उपकेंद्राचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यानंतर पदनिर्मिती करणेबाबत स्वतंत्रपणे 


कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-३ अ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२८१७५२१०६९१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHIVDAS MAHADEO DHULE 
S H | V DA S DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 

2.5.4.20=fd353a6alaf02b28757a9a542f2f807ba 


M AH A - 459543ed 1 9dc809f2F150cfde4470c9, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=55231903025208911890F585145 
93563E9788A66733F9A7E0D1A454083659841, 
D } H U [_ - cn=SHIVDAS MAHADEO DHULE 
Date: 2024.02.28 18:46:16 +05'30' 
(शि.म.धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (सार्वजानिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर 

. मुख्याधिकारी, नगर परिषद पंढरपूर, जि. सोलापूर 

. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई 


१०. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 


११. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 


१२. जिल्हा आरोगय अधिकारी, सोलापूर 


१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 


१४. नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 


१५. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासननिर्णयक्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२८/ आरोग्य-३ अ 


१६. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 


१७. सरपंच, मौजे पिराची कुरोली ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 
१८.निवडनस्ती (आरोग्य ३-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


